RNI No. MAHBIL /2009/31733 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-उअ 


वर्ष ८, अंक ७८] गुरुवार, सप्टेंबर ८, २०२२/भाद्रपद १७, शके १९४४ [पृष्ठे ४, किंमत: रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ९१६७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, व मत्स्य व्यवसाय विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ सप्टेंबर, २०२२. 


अधिसूचना 
प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगांस प्रतिबंध ब नियंत्रण अधिनियम, २००९ 


क्रमांक. संकिर्ण-२०२०/ प्र.क्र. ५३ / पदुम- ४.-- ज्याअर्थी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यबसाय विभाग, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व 
दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, भारत सरकार यांनी दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी बैठक बोलावली होती आणि त्यांच्या बैठकीच्या कार्यवृत्तामध्ये, 
अनुसूचित रोग असलेल्या लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत अवगत केले होते. या कार्यवृत्तामध्ये 
असे देखील नमूद केले आहे की, गुरे व म्हशी मोठ्या प्रमाणात मरण पावणारा उक्त रोग राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मध्य 
प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू ब कश्मीर, अंदमान व निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र), पंजाब, आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, 
गोवा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओरिसा, तामिळनाडू, तेलंगना व पश्‍चिम बंगाल या राज्यांमध्ये आधीच पसरला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, लम्पी चर्म रोगाचा (एलएसडी ) प्रादुर्भाव झाल्यामुळे, महाराष्ट्र राज्यामधील १७ जिल्ह्यांमधील ५९ तालुक्यांमध्ये 
दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत प्राण्यांच्या गोजाती प्रजातींमधील २५ गुरे व म्हशी मरण पावल्याचे कळविण्यात आले आहे. लम्पी चर्मरोग 
(एलएसडी ) हा जलदगतीने पसरणारा अनुसूचित रोग असल्याचे दिसून आले आहे; 


आणिज्याअर्थी, लम्पी चर्मरोग असल्याचे संशयीत असलेल्या किंवा संक्रमित झालेल्या प्राण्यांच्या प्रवेशास प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने 
राज्याच्या असंक्रमित क्षेत्रामध्ये अनुसूचित रोगाच्या प्रसार होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी सीमा तपासणी नाक्यांवर काटेकोर अंमलबजावणी 
व कार्यवाही करण्यासाठी भारत सरकारने सर्व राज्यांना व संघराज्य क्षेत्रांना सूचना दिलेली आहे; 


(१) 
भाग चार-अ-१६७-१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, सप्टेंबर ८, २०२२/भाद्रपद १७, शके १९४४ 


आणि ज्याअर्थी, लगतच्या राज्यांमधून किंबा अन्य क्षेत्रामधून महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रामध्ये प्राण्यांच्या गोजातीय प्रजाती अजूनही 
प्रवेश करीत आहेत. म्हणून, आता, लम्पी चर्मरोगाचे (एलएसडी ) नियंत्रण करण्यासाठी अधिक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे महाराष्ट्र 
राज्यासाठी SS: झाले आहे. 


त्याअर्थी, आता, प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, २००९ (२००९ चा २७) याची कलमे 
(६), (७), (११), (१२) व (१३) ASR प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, उक्त अधिनियमान्वये 
अनुसूचित रोग असल्याचे घोषित केलेल्या लम्पी चर्मरोगाच्या (एलएसडी ) बाबतीत, “ नियंत्रित क्षेत्र ” (यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ नियंत्रित क्षेत्र ” असा केला आहे) म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य घोषित करीत आहे, जेणेकरून, — 


(क) लंपी चर्मरोगावर (एलएसडी ) नियंत्रण, प्रतिबंध किंवा त्याचे निमूर्लन करता येईल आणि गोजातीय प्रजातींची सर्व 
गुरे व म्हशी यांची, ज्या ठिकाणी ते पाळले (ठेवले ) जातात त्या ठिकाणापासून नियंत्रित क्षेत्रातील किंवा त्या क्षेत्राबाहेरील अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी ने-आण करण्यास मनाई करता येईल ; 

(ख) गोजातीय प्रजातीची बाधित असलेली कोणतीही जीवंत किंवा मृत गुरे व म्हशी, गोजातीय प्रजातींच्या कोणत्याही बाधित 
झालेल्या प्राण्यांच्या संपर्कात आलेली कोणत्याही प्रकारची बैरण, प्राण्यांच्या निवाऱ्यासाठी असलेले गवत किंबा अन्य साहित्य आणि 
अशा प्राण्यांचे शव, कातडी किंबा अन्य कोणताही भाग किंवा अशा प्राण्यांचे उत्पादन किंबा असे प्राणी, नियंत्रित क्षेत्राच्या बाहेर 
नेण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीस मनाई करता येईल ; आणि 


(ग) गोजातीय प्रजातीच्या गुरे व म्हशींचा कोणताही प्राणी बाजार भरवणे, प्राण्यांच्या शर्यती लावणे, प्राण्यांची जत्रा भरवणे, 
प्राण्यांचे प्रदर्शन आयोजित करणे आणि नियंत्रित क्षेत्रात गोजातीय प्रजातीच्या प्राण्यांचे गट करून किंवा त्यांना एकत्रित करून कोणताही 
कार्यक्रम पार पाडणे यास मनाई करता येईल ; आणि 


(घ) उक्त नियंत्रित क्षेत्रामधील बाजारपेठेत, जत्रेत, प्रदर्शनामध्ये किंवा प्राण्यांच्या अन्य जमावामध्ये किंवा कोणत्याही 
सार्वजनिक ठिकाणी, गोजातीय प्रजाती प्राण्यांच्या उक्त बाधित झालेल्या गुरांना व म्हशींना आणणे किंबा आणण्याचा प्रयत्न करणे 
यास मनाई करता येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


जगदीश गुप्ता, 
शासनाचे प्रधान सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, सप्टेंबर ८, २०२२/भाद्रपद १७, शके १९४४ 8 


AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT AND 
FISHERIES DEPARTMENT 


Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mumbai 400 032, Dated 8th September 2022. 


NOTIFICATION 
PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND ContTaGious DisEaAsEs IN ANIMALS Act, 2009. 


No. SANKIRNA-2020/C.R.53/ADF-4.- Whereas the Department of Animal Husbandry and 
Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Government of India had called the 
meeting on 18th August 2022 and in its minutes it was updated that the measures to be taken to 
control the outbreak of Lumpy Skin Disease (LSD) which is a Scheduled disease. It is also mentioned 
in the minutes that the said disease had already been spread in the States of Rajasthan, Gujarat, 
Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, 
Andaman and Nicobar (UT), Punjab, Assam, Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Jharkhand, 
Karnataka, Kerala, Maharashtra, Manipur, Odisha, Tamilnadu, Telangana and West Bengal, leading 
to deaths of cattle and buffaloes on the large scale ; 


And whereas, in the State of Maharashtra also, due to the outbreak of Lumpy Skin Disease 
(LSD), leading to the 25 deaths of cattle and buffaloes of Bovine species of animals, which have been 
reported in 59 talukas of 17 districts till 07th September 2022. The Lumpy Skin Disease (LSD), is a 
scheduled disease, seems to be spreading very fast ; 


And whereas the Government of India has advised to all the States and Union Territories for 
strict implementation and operation as to prevent the entry of animals suspected or infected with 
Lumpy Skin Disease (LSD), to prevent the spread of the Scheduled disease in the non-infected area 
of the State, on the border check posts ; 


And whereas, the Bovine Species of animals are still entering in the area of the State of 
Maharashtra from adjoining States or other areas. Therefore, it has now become expedient for the 
State of Maharashtra to take more preventive measures to control Lumpy Skin Disease (LSD). 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections (6), (7), (11), (12) and (13) of the 
Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (27 of 2009), 
the Government of Maharashtra hereby declares the whole State of Maharashtra as the “Controlled 
Area” (herein after referred to as “The Controlled Area”) in respect of the Lumpy Skin Disease (LSD), 
which is a scheduled disease declared under the said Act, so as to,— 


(a) control, prevent or eradicate Lumpy Skin Disease (LSD) and prohibit the movement 
of all the cattle and buffaloes of the Bovine Species from the place where they are kept to any 
other place within or outside the Controlled area ; 


(6) prohibit a person to take any infected cattle and buffalo of the Bovine species, alive or 
dead, any kind of fodder, bedding or other material which has come into contact with any infected 
Bovine Species animals and the carcass, skin or any other part or product or such animal out 
of the controlled area ; and 


(c) prohibit holding of any animal market, animal races, animal fair, animal exhibition 
of cattle and buffaloes of the Bovine species animals and also to carry out any other activity 
involving grouping or gathering of the Bovine Species of animals in the controlled area ; and 


१-1 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, सप्टेंबर ८, २०२२/भाद्रपद १७, शके १९४४ 


(d) prohibit to bring or attempt to bring the said infected cattle and buffaloes of the Bovine 
species animals into market, fair, exhibition or other congregation of animals or to any public 
place in the controlled area. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


JAGDISH GUPTA, 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


